RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg. No. MH /MR /South - 339 / 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ८० ] 


गुरुवार , सप्टेंबर २५ , २०१४ / आश्विन ३, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ९.०० 


शासनाने महाराष्ट्र 


असाधारण क्रमांक २४६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये 

तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय , संकुल इमारत, ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ . 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक एफडीएस -१३१४ / प्र.क्र . १२ ९/ १४ / औ-१. - आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई या कार्यालयातील खालील 
नमूद सहायक आयुक्त ( अन्न ) तथा पदनिर्देशित अधिकारी ( गट - अ) यांना शासनाच्या क्र . एफडीएस-१२१३/ १५२६ / प्र.क्र . २०१/ १३ / औ-१, 
दिनांक ६ मे २०१४ रोजीच्या आदेशान्वये, प्रशासनातील सह आयुक्त ( अन्न ) तथा तडजोड अधिकारी ( गट- अ) या पदावर पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे. व त्यांनी त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र . ( ४ ) मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकास , रकाना क्र . ( ३ ) येथील ठिकाणी पदोन्नतीच्या पदाचा 
कार्यभार स्वीकारलेला आहे . 


अ . क्र . 


पदोन्नतीच्या ठिकाणी कार्यभार 

स्वीकारल्याचा दिनांक 


( १ ) 


सहायक आयुक्त ( अन्न ) तथा 
पदनिर्देशित अधिकारी ( गट - अ ) 
या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्याचेनाव 

( २ ) 
श्री . उ. शं . वंजारी 
श्री . शि . स. देसाई 


सह आयुक्त ( अन्न ) तथा तडजोड 
अधिकारी ( गट - अ ) या पदावर 
पदस्थापनेचे ठिकाण 

( ३ ) 
मुख्यालय , मुंबई 
नागपूर 

विभाग 


१ 


( ४ ) 
दिनांक २३ जुलै २०१४ ( म.पू. ) 
दिनांक १८ जुलै २०१४ ( म.पू. ) 


२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


य . रा . गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - २४६-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


